RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 

[ किंमत : रुपये ९ .०० ] 


[ पृष्ठे ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जुलै २०२१ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्र.सीएचए -२०१४ / ६३ ९ / प्र.क्र .११५ / कार्या - १.– भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या , विधि व न्याय विभागांतर्गत धर्मादाय संघटनेतील अधीक्षक , जनसंपर्क अधिकारी 
( गट - ब अराजपत्रित ) , लेखापाल , निरीक्षक , न्यायिक लिपिक , शिरस्तेदार , वरिष्ठ लिपिक , अभिलेखापाल , लिपिक - टंकलेखक या पदांकरिता 
सामायिक विभागीय प्रवेशोत्तर परीक्षा नियम , २०१५ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१ . या नियमांस विधि व न्याय विभागांतर्गत धर्मादाय संघटनेतील अधीक्षक , जनसंपर्क अधिकारी ( गट - ब अराजपत्रित ) , लेखापाल , 
निरीक्षक , न्यायिक लिपिक , शिरस्तेदार , वरिष्ठ लिपिक , अभिलेखापाल , लिपिक - टंकलेखक या पदांकरिता सामायिक विभागीय प्रवेशोत्तर परीक्षा 
नियम ( सुधारणा ) , २०२१ असे म्हणावे . 

२ . महाराष्ट्र शासनाच्या , विधि व न्याय विभागांतर्गत धर्मादाय संघटनेतील अधीक्षक , जनसंपर्क अधिकारी ( गट - ब अराजपत्रित ) , 
लेखापाल , निरीक्षक , न्यायिक लिपिक , शिरस्तेदार , वरिष्ठ लिपिक , अभिलेखापाल , लिपिक - टंकलेखक या पदांकरिता सामायिक विभागीय प्रवेशोत्तर 
परीक्षा नियम , २०१५ चा नियम ३ खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावा : 


" नियम ३- कालावधी व संधीची संख्या : 


या नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , ज्या व्यक्ती अधीक्षक , जनसंपर्क अधिकारी ( गट - ब अराजपत्रित ) , लेखापाल , निरीक्षक , 
न्यायिक लिपिक , शिरस्तेदार , वरिष्ठ लिपिक , अभिलेखापाल , लिपिक - टंकलेखक यापैकी कोणत्याही पदांवर नियुक्त झालेल्या आहेत त्यांना 
नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून चार वर्षांच्या कालावधीत आणि तीन संधीमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्यानंतर उक्त नमूद पदांच्या पदोन्नती साखळीतील पदांसाठी पुन्हा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नाही . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 
परंतु , परीक्षेला बसण्यास पात्र असूनही जर एखाद्या वर्षी उमेदवाराने परीक्षेचा अर्ज सादर केला नाही किंवा परीक्षेचा अर्ज सादर करून परीक्षेस 
अनुपस्थित राहीला तरी त्या वर्षी आयोजित होणारी परीक्षा ही तीन संधीमधील एक संधी म्हणून गणण्यात येईल . 

परंतु असे की , हे नियम अस्तित्वात येण्याच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना हे नियम अस्तित्वात आल्यानंतर नियम ५ मध्ये 
विहित केल्यानुसार अशी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास लागोपाठ होणाऱ्या दोन परीक्षांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या दोन संधीमध्ये 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . " 


३ . 


मुख्य नियमातील नियम ५ खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात यावा : 
" नियम ५ - परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट : 


दिनांक १ मार्च , २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस त्याच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यावर परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळेल . 


परंतु असे की , नियम ४ च्या तरतुदीनुसार त्याने गमावलेली ज्येष्ठता अशी सूट मिळाल्याने परत मिळणार नाही . म्हणजेच 
त्याची ज्येष्ठता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाल्याच्या दिनांकास निश्चित केली जाईल . " 
मुख्य 

नियमातील नियम १० खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात यावा 


४ . 


" नियम १०- कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेस बसण्यामधून सूट : 


कोणत्याही परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराने त्या परीक्षेतील कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेत ५० टक्के किंवा त्याहून 

अधिक 
गुण मिळविले असतील , तर त्या उमेदवाराला त्यानंतरच्या त्याच्या प्रयत्नांमध्ये त्या प्रश्नपत्रिकेसाठी परीक्षेस पुनः बसण्यापासून आणि 
ती उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल . 

हा नियम दिनांक १५ मे , २०१ ९ पासून व तद्नंतर जाहीर होणाऱ्या अधीक्षक , जनसंपर्क अधिकारी ( गट - ब अराजपत्रित ) , 
लेखापाल , निरीक्षक , न्यायिक लिपिक , शिरस्तेदार , वरिष्ठ लिपिक , अभिलेखापाल , लिपिक - टंकलेखक या पदांकरीता सामायिक 
विभागीय प्रवेशोत्तर परीक्षा घोषित केल्यापासून अंमलात येईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनिषा कदम , 
शासनाचे सहायक सॉलिसिटर - नि - उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd July 2021 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.CHA.2014 / 639 / CR.115 / Desk - 1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules further to amend the Post Recruitment Examination ( to the posts of 
Superintendent , Public Relation Officer , Group - B ( Non - Gazetted ) , Bench Clerk , Judicial Clerk , 
Inspector , Accountant , Senior Clerk , Record Keeper and Clerk - cum - Typist ) , in the Charity 
Organisation , Maharashtra State , under the Law and Judiciary Department Rules , 2015 as 
follows , namely : 


1. These rules may be called the Post Recruitment Examination ( to the posts 
of Superintendent , Public Relation Officer , Group - B ( Non Gazetted ) , Bench Clerk , Judicial Clerk , 
Inspector , Accountant , Senior Clerk , Record Keeper and Clerk - cum - Typist ) , in the Charity 
Organisation , Maharashtra State , under the Law and Judiciary Department ( Amendment ) 
Rules , 2021 . 


2. For rule 3 of the Post Recruitment Examination ( to the posts of Superintendent , Public 
Relation Officer , Group - B ( Non - Gazetted ) , Bench Clerk , Judicial Clerk , Inspector , Accountant , 
Senior Clerk , Record Keeper and Clerk - cum - Typist ) , in the Charity Organisation , Maharashtra 
State , under the Law and Judiciary Department , Rules , 2015 ( hereinafter referred to as “ the 
principal Rules ” ” ) , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 3 . Period and number of chances.— Subject to the provisions of these rules , the persons 
appointed to the post of Superintendent , Public Relation Officer , Group - B ( Non - Gazetted ) , 
Bench Clerk , Judicial Clerk , Inspector , Accountant , Senior Clerk , Record Keeper and Clerk 
cum - Typist , in the Charity Organisation , shall be required to pass the examination within 
four years from the date of their appointments and in three chances . After passing such 
examination once , it is not necessary to pass such examination again for promotional channel 
of any 

of the above referred posts : 
Provided that , even if a candidate does not submit the examination application or is absent 
from the examination after submitting the application form , in any year even though he is eligible 
to appear for the examination , the examination held in that year will be counted as one of the 
three chances : 


Provided further that , a person who is already appointed on or before the date of coming into 
force of these rules shall be required to pass such examination within two chances in two successive 
examinations held after coming into force of these rules , unless he is exempted from passing such 
examination under rule 5 " . 


3. For rule 5 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 5. Exemption from passing Examination.— A person appointed on or after 1st March 
2018 shall be exempted from passing the examination on completing 50 years of his age : 

Provided that , such person shall not be entitled to the seniority lost by him as per the provisions 
of rule 4 , and his seniority shall be fixed on the date of such exemption from passing the 
examination . ” 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 
4. For rule 10 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 10. Exemption from appearing in any paper.— An unsuccessful candidate in any 
examination who has secured 50 per cent , marks or more in any paper shall be exempted 
from appearing and passing again in that paper in his subsequent attempts . 

This rule shall come into force with effect from 15th May 2019 and shall be applicable to the 
examinations declared on or after this date , for the posts under these rules . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANISHA KADAM , 
Assistant Solicitor - cum - Deputy Secretary 

to Government . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जून २०२१ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक सेनिवे -२०१ ९ / प्र.क्र .४५२ / सेवा - ४.– भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन ) नियम , १ ९ ८२ ला सुधारणा करणारे पुढील नियम करीत 
आहेत : 

या नियमांस महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ असे म्हणावे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन ) नियम , १ ९ ८२ याच्या नियम ५३ मधील खंड ( बी ) मध्ये उपखंड ( बावीस ) नंतर खालील 
उपखंड दिनांक २२ फेब्रुवारी १ ९९ ० पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल : 

“ ( तेवीस ) कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायधीश ; " . 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इंद्रजित सं . गोरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 16th June 2021 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


- 


No.PEN - 2019 / CR.452 / SER - 4.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules further to amend the Maharashtra Civil Services ( Pension ) Rules , 1982 , 
namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services ( Pension ) ( Amendment ) Rules , 
2021 : 

2. In Rule 53 of the Maharashtra Civil Services ( Pension ) Rules , 1982 , in clause ( b ) after 
sub - clause ( xxii ) the following sub - clause shall be added and shall be deemed to have been added 
with effect 22nd February 1990 , namely : 

“ ( xxiii ) Judge of the Family Court ; " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


INDRAJEET S. GORE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


